आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५या 
वर्षात कार्यालयीन इमारतींची देखभाल दुरुस्ती या 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
समिती, गोंदिया या कार्यालयासाठी जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, गोंदिया या इमारतीतील कक्ष क्र.२१४, 
दुसरा मजला येथील जागेच्या नूतनीकरण/ 
दुरुस्तीसाठी निधी वितरण 
(लेखाशिर्ष २०५९ ४५६७) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २२ जुले, २०२४. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ३४/अर्थ-३. दि.०१.०४.२०२४. 
२) आदिवासी विकास विभाग यांचे पत्र क्र.आकाइ-१४२२/प्र.क्र.१९६/का.५, दि.१७.०२.२०२३. 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग यांचे पत्र क्र.१४३४/२०२४, 
दि.१३.०६.२०२४. 
४ आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.आकाइ-१४२२/प्र.क्र. १९६/कार्या-५. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गोंदिया या 
कार्यालयासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया या इमारतीतील दुसरा मजला कक्ष क्र.२१४ येथील जागेच्या 
नूतनीकरण/दुरुस्तीच्या रु.२०.४२ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन .2 येथील शासन ज्ञापनान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर इमारत दुरुस्तीच्या कामासाठी संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता. या अनुसरुन कार्यालयीन इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती या 
योजनेंतर्गत रु.२०.४२ लाख इतका उपलब्ध निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदींतून मागणी 
क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशिर्ष २०५९-सार्वजनिक बांधकामे याखाली कार्यालयीन इमारतींची देखभाल दुरुस्ती या 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गोंदिया या कार्यालयासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
गोंदिया या इमारतीतील दुसरा मजला कक्ष क्र.२१४ येथील जागेच्या नूतनीकरण/दुरुस्तीच्या कामासाठी 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष उद्दिष्ट सन २०२४-२५ करीता या शासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पित तरतूद वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
"५५१५ कवी. २ ३ शिका आ षु 
कार्यालयीन इमारतींची २७, लहान 
देखभाल दुरुस्ती २०५९ ४५६७ बांधकामे ३००.०० २०.४२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


उपरोक्तप्रमाणे रु.२०.४२ लाख (अक्षरी रुपये वीस लाख बेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी संबधित 
नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नागपूर यांना अर्थसंकल्पीय 
निधी वितरण (BEAMS) वितरीत व खर्च करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत निधी आदिवासी 
विकास विभागाच्या अधिनस्त अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गोंदिया या कार्यालयासाठी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया या इमारतीतील दुसरा मजला कक्ष क्र.२१४ येथील जागेच्या 
नूतनीकरण/दुरुस्तीच्या कामासाठी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या 
उपाययोजना करुन खर्च करावा. 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकातील व सं.क्र.२ येथील शासन ज्ञापनातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२२१११८३१७७२४असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PR AJENDRA | ५४/४४/५०५०" 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2df 
a8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351 


BHAWARI की 
(राजेंद्र दे. भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नागपूर. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, चंद्रपूर. 
६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 


८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


९. कार्यासन क्र. ५, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


